संचालक, नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभाग, 
पुणे यांच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर 
रचना/ सहायक संचालक, नगर रचना / नगर 
रचनाकार / सहायक नगर रचनाकार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्‍ती 
बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन Aa क्रमांक : प्रतिनि-१२१९/प्र.क्र.१४२/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

संचालक, नगररचना व मुल्य निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर 
रचना / सहायक संचालक, नगर रचना / नगर रचनाकार / सहायक नगर रचनाकार पदावरील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. सदर पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना याबाबत पुढीलप्रमाणे 
शासन आदेश देण्यात येत आहेत. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४ (दोन) व कलम ४ (4) 
मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काठून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, 
नियम vo (१) (२) (३) (४ व परिशिष्ट-दोन मधील अटी व शर्तीनुसार व प्रशासकीय कारणास्तव 
/विनंतीनुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार संचालक, नगररचना व मुल्य 
निर्धारण विभागाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना / सहायक संचालक, नगर रचना / 
नगर रचनाकार / सहायक नगर रचनाकार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या करुन 
बदली/ प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे पदनाम सध्याचे कार्यालय बदली/प्रतिनियुक्‍ती नंतरचे 
क्र. नांव कार्यालय 


| श्री रा.दा. लांडे | उपसंचालक, | नागपूर सुधार प्रन्यास | नागपूर महानगर प्रदेश विकास 


नगर रचना | नागपूर (प्र.नि) प्राधिकरण नागपूर (प्र.नि) 

२ | श्री.सं.ने.चव्हाण | सहायक सहायक संचालक, । सहायक संचालक, नगर रचना, 
संचालक, । नगर रचना, लातूर । (लवाद) पुणे महानगर प्रदेश 
नगर रचना | महानगरपालिका विकास प्राधिकरण (प्र.नि.) 


(प्र.नि.) 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-१२१९/प्र.क्र.१४२/नवि-२७, 


a.) अधिकाऱ्याचे | पदनाम | सध्याचे कार्यालय | बदली/प्रतिनियुक्ती नंतरचे 

क्र. नांव कार्यालय 

3 श्री. दी.प्र. नगर नागपूर सुधार प्रन्यास | नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
मुजुमदार रचनाकार । नागपूर (प्र.नि) प्राधिकरण नागपूर (प्र.नि) 

४ श्री. नगर नागपूर सुधार प्रन्यास | नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
सु.बा.दहिकर । रचनाकार । नागपूर (प्र.नि) प्राधिकरण नागपूर (प्र.नि) 

५ | श्री.आ.अ सहायक नागपूर सुधार प्रन्यास । नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
गोगटे नगर नागपूर (प्र.नि) प्राधिकरण नागपूर (प्र.नि) 

रचनाकार 


०३. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वरील 
अधिकाऱ्यांना बदलीने/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता 
आवश्यक ते कार्यकारी आदेशा तातडीने निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


०४. या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी संचालक 
नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे बदली/प्रतिनियुक्‍तीबाबतचे 
कार्यकारी आदेशा प्राप्त होताच बदली/प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू व्हावे. 


०५ सदरहू आदेशान्वये बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न 
केल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय 
दबावाबाबतची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी. 

०७. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या ७४५/.॥१0॥90॥.9०0.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१९०९१११७५४१०३४२५ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने | 
Vishnu Shripati ७४००१ 


talCode=400032, Mahi 


9९40007726 


Patil fraxarcicntas itr sbpaiPah 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी यांना 
(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
Wa: 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


harasht Urban Development 


21 ebe4508a75a767041512fe }6b8f2d5bc8caf857feO2cd2 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-१२१९/प्र.क्र.१४२/नवि-२७, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

मा. मुख्य मंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. विभागीय आयुक्‍त कोकण विभाग नवी मुंबई/अमरावती/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/पुणे. 
. सभापती नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर 

. महानगर आयुकत, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 

. महानगर आयुक्‍त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 

. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 

. आयुक्त, लातूर महानगरपालिका, लातूर 

96. 
. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
. सर्व सह संचालक, नगर रचना------------------------ न 

. सर्व उपसंचालक, नगररचना ----------------- ४ 

. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, नागपूर शहर, नागपूर. 

. सर्व सहाय्यक संचालक, नगररचना/नगर रचनाकार, शाखा/मुल्यांकन कार्यालये. 

. उप सचिव (नवि-३/७/२७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवडनस्ती/नवि-२७. 


जिल्हाधिकारी, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


